Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 12th May 2016. 


NE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १८ ] 


गुरूवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक २ मे , २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २५१५ - १०६-प्र . क्र . २२५ - २०१५ - नवि -९ . 


ज्याअर्थी, भंडारा शहराची ( सुधारित ) विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा .) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १) अन्वये संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे र 
१९९२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १ नोव्हेंबर , १९९२ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे भंडारा येथील खसरा क्र . ६४ आराजी ०.८८ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागामध्ये समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त 
क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, भंडारा ( खास ) नगर परिषद यांनी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे ) म्हणून 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १८ , दि . २५ - ८ - २०१४ नुसार , उक्त क्षेत्राचा वापर विभाग हरितपट्टा ऐवजी रहिवास विभाग असे बदलण्याचे ठरवून , 
त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, तसेच सर्वसाधारण सभेत निर्णयाचा ठराव 
क्र . १५/ १, दि . ७ एप्रिल , २०१५ रोजी मान्य करून घेवून फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल " असे 
संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही अटींसह 
मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०१६ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा- या उक्त क्षेत्राच्या रकमेच्या ५ % दराने येणा - या 
अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० % रक्कम रुपये १,९० ,४५० /- नगर रचनाकार , भंडारा शाखा , भंडारा यांच्या लेखाशिर्षामध्ये 
चलन क्र . १३, दि . ०५- ०३ - २०१६ अन्वये जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,९० ,४५० / 
भंडारा नगर परिषदेकडे पावती क्र . २८३५ , दि . १५- ०३ - २०१६ अन्वये जमा केलेली आहे. 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . २९ मे , १९९२ ची विकास योजना मंजुरीची 
अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 


ना .- एक - अ- १ ( १३२८ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजा भंडारा ( खास ) येथील खसरा क्र . ६४ आराजी ० .८८ हेक्टर जमिनीचा वापर भाग , नकाशात दर्शविल्यानुसार , कृषी विभागामधून वगळून खालील 
अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अट क्र . १ – अस्तित्वातील जलस्त्रोतापासून विवक्षित अंतर राखून विकास करणेबंधनकारक राहील . 
अट क्र . २ — वापर बदलाखालील जमिनीवर विकासाच्या वेळी नियमानुसार सोडाव्या लागणा- या १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त आवश्यक जागा सार्वजनिक 

सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र . ३ - सर्व्हे क्र . ६४/ १ ते ३ मधून संमतीपत्राद्वारे घेण्यात आलेल्या १२ . ०० मिटर पोहोच रस्ता घेण्यात आलेला आहे . याबाबत भविष्यात काही वाद 

निर्माण झाल्यास , जमीन मालक / अर्जदार जबाबदार राहतील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , भंडारा नगर परिषद , यांच्या कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७८ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai -400 032 , dated the 2nd May , 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 

No . TPS - 2515- 106- CR- 225 - 2015 - UD- 9 . 


Whereas, Revised Development Plan of Bhandara City has been sanctioned by the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune vide Notification No . TPV - 2 - 3085, dated the 29th May , 1992 and has 
come into force with effect from the 1st November, 1992 (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Mah . No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) ; 

___ And whereas. in the said Development Plan, land bearing Khasara No . 64 of Mauje Bhandara 
Admeasuring 0 . 88 Hect . ( hereinafter referred to as “ the said area "), is included in Agricultural Zone ; 

And whereas , the Bhandara Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred 
to as “ the said Planning Authority ” ), vide its General Body Resolution No. 18 dated the 25 -8 - 2014 has 
resolved to change the allocation of the said area from AgriculturalZone to Residential Zone and accord 
ingly passed final Resolution No. 15 / 1 , dt. 7 -4 - 2015 and after following the procedure laid down under the 
said Act , and submitted to the Government, for its sanction , a modification proposal as per the 
provisions of sub section ( 1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification") ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modification should be 
sanctioned subject to certain conditions ; 

And whereas , the Land Owners of the said lands has deposited Rs. 1 , 90 ,450 / - towards the 50 % 
Government share of 5 % premium amount as per the valuation of the said land as prescribed in the 
Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2016 in the Government Treasury vide chalan No . 13 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


dated 5 - 3 - 2016 through the Town Planner, Bhandara Branch , Bhandara and the remaining 50 % of the 
5 % premiumamount of Rs . 1, 90 , 450 / - Authority has been deposited withthe Bhandara Municipal Council, 
Bhandara vide Receipt No . 2835 , dated 15 - 3 - 2016 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub Section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government hereby , sanctions the Proposed Modification subject to certain conditions and 
for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 29th May , 1992 ; 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 
The allocation of land bearing Khasara No . 64 of Mauja Bhandara (Khas) admeasuring 0 .88 Hect. is 
deleted from Agricultural Zone and included in Residential Zone, as shown on the Plan , subject to 
conditions specified below 
Condition No . 1 — Necessary segregating distance should be kept from existing water bodies . 
Condition No . 2In the layout of the said land , in the addition to 10 % compulsory open space , requisite 

ace shall be provided as per the prevailing Development Control Regula 

tion for the Bhandara City . 
Condition No. 3 - Applicant has proposed a 12. 00 mt. approach road through Survey No . 64 / 1 - 3. If 

there any dispute accrues about this road the owners will be responsible to resolve it. 
A Copy of the notification , along with the part plan of the aforesiad sanctioned modification , shall be 
available for inspection of the general public , in the office of the Chief Officer , Bhandara Municipal 
Council, Bhandara during office hours on all working days. 

This notification shall also be available on the Governments, web site www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७९ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक वशि -बांधकाम- क . अ. १- १३५- २०१६. 

उमरेड शहराची सुधारीत अधिक वाढीव सिमा विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग मंत्रालय , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- २४९८ 
२८७-प्र . क्र .- २५ -९८ - नवि- ९ , दि . ८ जुलै २००३ अन्वये अंशतः मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आली आहे व शासनाचे नगर 
विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - २४९८ - २८७- प्र. क्र .- २५ -९८ - नवि-९ , दि . १९ जुलै २००५ ला वगळलेल्या भागाची विकास 
योजना मंजूर झालेली असून ती दि . ५-९-२००५ पासून अंमलात आलेली आहे . 

उमरेड नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा , दि . २६-०२- २०१६ चा ठराव क्रमांक १९८ अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये खाली दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे बदल प्रस्तावीत केला आहे . 


अ . क्र . 


खसरा क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील 
मंजूर उपयोग 


फेर बदल 
झाल्यानंतर होणारा 
प्रस्तावित उपयोग 


१ 


२८६. ७० चौ . मी . 


रहिवासी 


मौजा उमरेड न . भू.क्र . ६६७५ 
शिट क्र . ७७, तह . उमरेड 


वाहतुक व 
दळणवळण 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल उमरेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते कि , सदर फेर बदलासंबंधी कोणाला काही 
हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिन्याचे आंत अध्यक्ष , नगर परिषद , उमरेड यांचेकडे 
लेखी सादर कराव्यात . आवश्यक सूचना व हरकतीवर सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापुर्वी योग्य तो विचार केला जाईल . 


BARE : 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१६ . 


KÌ. - GIGIE 1-15 , 

37&T & T, 
नगर परिषद , उमरेड . 


HTTL 1 - 3 ( I. C . g ) , T . II . I., 3 . b . Co . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No .MCU - Construction -Sub - A - 135 - 2016 . — 

The Development Plan of Umred has already been partly sanction by the Government Urban 
Development Dapartment vide resolution No. TPS - 2498 - 287 - CR - 25 - 98 -UD - 9 , dated 8th July 2003 with 
effect from 25th August 2003 and vide resolution No. TPS - 2498 - 287 -CR - 25 - 98 -UD - 9 , Dated 9th July 2005 , 
excluded part development plan which came into force with effect from 5th September 2005 . 

The Municipal Council , Umred had proposed to make modification under Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 Clause 37 ( 1) in the aforesaid final Development Plan vide its General 
Committee resolution No . 198 , Dated 26 -02 - 2016 as below . 


S . N . 


Kh . No . 


Area 


Present Use As Proposed Use After 
Per Development Modification 
Plan 

Proposed 
(4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


(5 ) 


(3 ) 
Sq. mt. 
286 .70 


Residential 


Transport and 
Communication 


Mauza Umred 
C . T . S . No . 6675 
Sheet No . 77 , 
Tah . Umred 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the 
office of the Municipal Council during the office hours . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 it is 
hereby notified that any person having any suggestion or objection to the proposed modification as 
details above shall communicate the same in writing to the undersigned within one month from the 
date of which this notification publish in the Official Gazette . 


nen 


The objection or suggestion if any received within the above mentioned period of one month will be 
considered by the council while submitting the proposed modification to the Government for sanction . 


SHRIMATI KUNDA D . PAUNIKAR , 


Umred : 
Dated the 26th April 2016 . 


President, 
Municipal Council , Umred . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


१४ 


शुक्रवार , मे ६ , २०१६ / वैशाख १६ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . ५६ . 

__ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : ( १) मा . निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश क्र . रानिआ- नप -२०१५-प्र. क्र . १०- का -६, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 

(२ ) मा . निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २००९-प्र .क्र . १३ - का . ५ व ६, दिनांक ५ जून , २०१० . 
(३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . कार्या.- १०-कली नपाप्र- कावी- २७९ -२८० -२०१६, दिनांक १३ एप्रिल , २०१६ . 

आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - कली- नपाप्र- कावी-३१४- २०१६. 


ज्याअर्थी, खालील अनुसूचिमध्ये दर्शविलेल्या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि विहित पद्धतीने निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब देण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे कसूर होण्यासाठी कोणतेही उचित कारण किंवा समर्थन सादर केलेले नाही ; 

___ ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी दिनांक १३ एप्रिल , २०१६ चे आदेशानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचितील रकाना क्र . (२) मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांना 
अनर्ह ठरविले असून त्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी 
निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविले आहे . 

त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे संदर्भिय आदेशान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे 
कलम १६ ( १ड ) अन्वयेदिलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली , सक्षम प्राधिकारी म्हणून खालील अनुसूचिमध्ये दर्शविलेल्या 
अनर्ह घोषित केलेल्या उमेदवारांची नावे महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


अनर्ह केलेल्या उमेदवारांचे नाव 


नगर पंचायतीचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


( १) 


( ३ ) 


O 


( २ ) 
श्रीमती पत्रीबाई तुकाराम सहारे 
श्रीमती सुमनबाई बनसोर बखर 


४ 


कोरची 
कोरची 


3 


ना - एक - अ- २ ( १३२८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


ॐ 


७- 


r 


कोरची 
कोरची 
कोरची 
कोरची 
कोरची 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 


s 


vv०० 


कुरखेडा 


- 


० 


(२ ) 
श्री . विठ्ठल डोमाजी गुरनुले 
श्री . ईश्वर राधेशाम साखरे 
श्रीमती कल्पना मोरेश्वर कराडे 
श्रीमती अर्पना काशिनाथ मेश्राम 
श्री . सुयोग शालिग्राम पेंदोर 
श्री . दिवाकर सोमाजी शेंडे 
चंदनखेडे सुनंदा शामराव 
श्री . पेन्दाम दयाराम तुकाराम 
माने नलीनी खेमराज 
श्री . डांगे गुलाब गणपती 
श्री . पठाण आबीद शफीखाँ 
श्री . सैय्यद तलत अली 
श्री . चांदेवार कृष्णा नानाजी 
श्री . कुरेशी मो . अहमद अ. गणी 
श्री . अब्दुला मनसुर शेख 
श्री . रुषी बकाराम गणवीर 
सौ . डेकाटे नर्मदा अविनाश 
श्री . प्रदिप केशव सुर्यवंशी 
श्री . देवेंद्र आनंद देविकर 
चंद्रकला मारोती पदा 
कुळमेथे कालींदा तुळशीदास 
थुल शेवंता सुखदेव 
मशाखेत्री वैशाली कुमोद 
निरंजना काशीनाथ मशाखेत्री 
श्री . कुमरे विजय शंकर 
धोडरे प्रतिमा हर्षकुमार 
श्री . लक्ष्मण चंटीजी रामटेके 
मोहीनी मुर्लिधर कोठारे 
श्री . शेख रहिमुनिसा शेख बब्बु 
वृंदा मंगेश डोके 
रमाबाई हेमचंद्र खोब्रागडे 
श्री . भुरसे संतोष देवाजी 
गड्डमवार सोनाली पांडुरंग 
संगीडवार अल्काबाई शेषराव 
निर्मला दशरथ हिचामी 
वड्डे सारिका मुल्ला 
श्री . आत्राम गुरुदास बाजीराव 
श्री . गोपाल चिमनाजी गुरनुले 


" 


० 


० 


० 


० 


कुरखेडा 
कुरखेडा 
कुरखेडा 
धानोरा 
धानोरा 
धानोरा 
धानोरा 
धानोरा 
धानोरा 
धानोरा 
धानोरा 
चामोर्शी 
चामोर्शी 
चामोर्शी 
चामोर्शी 
मुलचेरा 
मुलचेरा 
एटापल्ली 
एटापल्ली 
एटापल्ली 
एटापल्ली 
एटापल्ली 
एटापल्ली 
अहेरी 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


अहेरी 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 
श्री . रायसाहेब बोंदय्याजी पडालवार 
श्री . खान अफसरखा आजमखाँ 

अहेरी 
श्री . शेख अब्दुल रहेमान मुमताज अली अहेरी 
श्री . शेख जमीर हुसेन महेबुब 

अहेरी 
श्री . राममोहन व्यंकटेश समुद्रालवार 

अहेरी 
शिवरकर सिमा किशोर 

अहेरी 
सुद्दालवार शारदा पोचय्या 

अहेरी 
श्री . चौधरी राजु नारायन 

अहेरी 
श्री . बारेकुटे विजयराम गंगाराम 

अहेरी 
श्री . उईके अतुल सुरेश 

अहेरी 


गडचिरोली : 
दिनांक १३ एप्रिल २०१६ . 


महेश आव्हाड , 
जिल्हाधिकारी , 
गडचिरोली . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना .वि .पु.). म. शा . रा ., अ. क्र . ५७ . 

BY COLLECTOR 
Read : (1 ) Order of the State Election Commission -MC - 2015 - C . N . 10 -WS -6 , dated 10th August, 2015 . 

( 2 ) Order of the State Election Commission- MC- 2009 - C. N. 13- WS- 5 & 6, dated 5th June, 2010. 
( 3) Order of District Collector passed in M . C . A .- 279- 280 - 2016 , dated 13th April, 2016 . 

ORDER 


DeskNo . 10 - J. C . M. C . A.- W. S .- 314- 2016. 


Whereas , the candidates referred in below schedule have failed to lodge the accounts of election expenses within 
the time and in themanner required by the State Election Commission and has no good reason of justification for such 
failure ; 


Whereas , the District Collector, Gadchiroli by Order dated 13th April , 2016 in exercise of the powers under Section 
16 ( 10 ) of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 declared the 
candidates specified in Column No . (2 ) to be disqualified for being a councillor or for contesting election for being a 
councillor for a period of three years from the date of the order. 

Thus , in view of above referred orders of State Election Commission , I, Collector, Gadchiroli being a Competent 
Authority under Section 16 ( 10 ) of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayat and Industrial Township 
Act, 1965 hereby order to publish the names of the disqualified candidates referred in below schedule in the Official 
Gazette. 

SCHEDULE 
Sr. No . Name of the Disqualified Candidates Nagar Panchayat Name Ward No. 

( 2 ) 
Smt. Patribai Tukaram Sahare 

Korchi 
Smt. Sumanbai Bansore Bakhar 

Korchi 
Shri Vithal Domaji Gurnule 

Korchi 
Shri Ishwar Radheshyam Sakhare 

Korchi 
Smt.Kalpana Moreshwar Karade 

Korchi 


( 3 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०१६/ वैशाख १५-२१ , शके १९३८ 


SCHEDULE — Contd . 


(2 ) 


(3 ) 


Smt. Arpana Kashinath Meshram 
Shri Suyog Shaligram Pendor 
Shri Diwakar Somaji Shende 
Chandankhede Sunanda Shamrao 
Shri Pendam Dayaram Tukaram 
Mane NaliniKhemraj 
Shri Dange Gulab Ganpati 
Shri Pathan Aabid Shafikhan 
Shri Sayyad Talat Ali 
Shri Chandewar Krushana Nanaji 
Shri KureshiMohammad AbdulGani 
Shri Abdulla Mansur Sheikh 
Shri RushiBakaram Ganvir 
Smt. Dekate Narmada Avinash 
Shri Pradip Keshav Suryawanshi 
Shri Devendra Anand Devikar 
Chandrakala Maroti Pada 
Kulmethe Kalinda Tulsidas 
Thul Shevanta Sukhdev 
Mashakhetri Vaishali Kumod 
Niranjana Kashinath Mashakhetri 
ShriKumre Vijay Shankar 
Dhodre Pratima Harshkumar 
Shri Laxman ChantigiRamteke 
MohiniMurlidhar Kothare 
Shri Sheikh Rahimunisa Sheikh Babbu 
Vrunda Mangesh Doke 
RamabaiHemchandra Khobragade 
Shri Bhurse Santosh Devaji 
ShriGaddamwar Sonali Pandurang 
Sangidwar Alkabai Sheshrao 
Nirmala Dashrath Hichami 
Wadde Sarika Mulla 
Shri Atram Gurudas Bajirao 
Shri GopalChimanaji Gurnule 
Shri Raisaheb Bondaiyaji Padalwar 
Shri Khan Afsarkhan Aajamkhan 
Sheikh Abdul Rahman Mumtaj Ali 
Sheikh Jamir Hussain Mahebub 
Shri Rammohan Vyankatesh Samudralwar 
Shiwarkar Seema Kishore 
Suddalwar Sharda Pochayya 
Shri ChaudhariRaju Narayan 
Shri Barekute Vijayram Gangaram 
Uikey Atul Suresh 


Korchi 
Korchi 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Kurkheda 
Dhanora 
Dhanora 
Dhanora 
Dhanora 
Dhanora 
Dhanora 
Dhanora 
Dhanora 
Chamorshi 
Chamorshi 
Chamorshi 
Chamorshi 
Mulchera 
Mulchera 
Etapalli 
Etapalli 
Etapalli 
Etapalli 
Etapalli 
Etapalli 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 
Aheri 


JOINto0000OOFOOF-MOLDOFFtooONItoooo~~~♡♡♡ 


Gadchiroli : 
Dated the 13th April 2016 . 


MAHESH AAWHAD , 

Collector, 
Gadchiroli. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


